वाचा :- 


महावितरण कंपनीला “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप 
योजना टप्पा २ व ३” अंतर्गत सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 
अनुदान वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ मार्च, २०२२. 


१ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, दि.१५.११.२०१८ 
2) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे 
(पुर्व, मुंबई यांचे दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ चे पत्र. 

३3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग AAA. क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७, दि.०८.०२.२०२१ 

8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र ४८/अर्थ-३, दि. १७ मार्च, २०२२. 

५ आदिवासी विकास विभाग, शा. नि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दि.२४.०३. २०२२ 
प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्‍य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप 

जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे 
उद्दीष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनाअंतर्गत ७५००० नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याच्या मुख्यमंत्री सौर 
कृषी पंप योजना टप्पा २ व ३ या योजनेच्या अंमलबजावणीस व एकूण रू. १५३१.०७०५ कोटी रक्कमेच्या 
प्रकल्प खर्चास संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा २ व 3” या 
योजनेच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अनुसुचीत जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 
असलेल्या शासन हिउड्याची एकूण रक्‍कम रु.१३३.१५३ कोटी होती, तथापि मोठ्या प्रमाणातील 
निविदामुळे सदर पंपांची एकूण रक्‍कम कमी होऊन रु. १२४.४६ कोटी आलेली आहे. त्यापैकी सन 
२०१९-२० मध्ये रु. १२.०० कोटी व सन २०२०-२१ मध्ये रु. १७.०० कोटी निधी महावितरण कंपनीला 
रोखीने वितरित करण्यात आला आहे. 
३. सन २०२१-२२मध्ये रु. १०.०० कोटी अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. ७.५० कोटी निधी संदर्भ क्र. 
५ येथिल शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाने उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. आदिवासी 
विकास विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला रु. ७.५० कोटी निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांमार्फत महावितरणला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेबाबतच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाने 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता लागणारा रूपये ७.५० कोटी (रुपये सात कोटी पन्नास लाख 
wed) इतका निधी हा आदिवासी उपयोजना मधून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (उर्जा) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७ 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सदर रु. ७.५० कोटी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व, मुंबई 
यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. ना. श्री. कराड, उप सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व 
कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व, मुंबई यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम 
अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उदिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व 
त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महावितरणने शासनास तसेच आयुक्त, 
आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, आदिवासी विकास विभागास सादर करावा. या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम 
अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी केवळ अनुसूचीत 
जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्यात येईल याची महावितरणने खातरजमा करावी. 

४. आदिवासी घटक कार्यक्रमां्तगत फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ देय असल्याने सदर 
तरतूदीतून फक्त अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर 
निधीच्या ळेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
(पुर्व, मुंबई यांनी आवऱ्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर 
करावीत. 


५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-टी-५, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०१) " मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना " (राज्यस्तर 
योजना) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष (२८१० ०९७४) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाज्ीर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

3 या लेखाश्रिर्षातर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जुन, 
२०२१ च्या परिशिष्टातील तपासणी अटीची पूर्तता होत आहे.. 

७. सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २४.०३.२०२२ च्या शासन 
निर्णयातील वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३८/व्यय-१४ दि.१७.०३.२०२२ अन्वये आदिवासी 
विकास विभागाने मान्यता दिल्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.२२८/ऊर्जा-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८१०३१४३३११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NANASAHEB 
RAJARAM DHANE = 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, wears, 
वांद्रे (पुर्व, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-०३, ०६ व ०९, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, 
९. अवर सचिव (रोख/प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
१०. अवर सचिव ( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


